राज्यातील कारागृहात आतील सुरक्षा व्यवस्था 
मजबूत करण्याकरीता एकूण २७५ नग मोबाईल 
जामर खरेदीकरीता रुपये १,३७,५०,०००/- 
इतक्या CEPA प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. ८६/ तुरुंग-२ 
सेंटर -१, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: १० मार्च, २०१४. 


वाचा 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचा प्रस्ताव मेंटनन्स / सुरक्षा 
उपकरणे २०१२-१३/२०७८/ कक्ष-६, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१४. 

शासन निर्णय 


राज्यातील कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्याकरीता लागणारे उपकरण संच खरेदी 
करण्यासाठी एकूण २७५ नग मोबाईल जामर विहित पध्दतीने (ई-टेंडर किंवा दरकरार) खरेदीकरीता 
रुपये १,३७,५०,०००/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. मोबाईल जामर विहित 
पध्दतीने (ई-टेंडर किंवा दरकरार) खरेदी करण्याच्या अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, पुणे यांच्या खाळील प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कारागृहाचे नाव नग प्रती नग एकूण किंमत 

(आकडे रुपयात) | (आकडे रुपयात) 
१ । येरवडा मध्यवर्ती कारागृह ४० ५०,०००/- २०,००,०००/- 
२ | कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह १४ ५०,०००/- ७,००,०००/- 
३ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृह २० ५०,०००/- | १०,००,०००/- 
४ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह २० ५०,०००/- | १०,००,०००/- 
५ । औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह २५ ५०,०००/- | १२,५०,०००/- 
६ । नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह ३० ५०,०००/- | १५,००,०००/- 
७ | नागपूर मध्यवती कारागृह २५ ५०,०००/- | १२,५०,०००/- 
८ । अमरावती मध्यवर्ती कारागृह २० ५०,०००/- १०,००,०००/- 
९ ।तळोजा मध्यवर्ती कारागृह ३० ५०,०००/- | १५,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. ८६/ तुरुंग-२ 


अ.क्र कारागृहाचे नाव नग प्रती नग एकूण किंमत 

(आकडे रुपयात) | (आकडे रुपयात) 

| qo | कोल्हापूर जिल्हा कारागृह 2 ५०,०००/- १,००,०००/- 
| aa १ | कल्याण जिल्हा कारागृह 3 4o,000/- 9,40,000/- 
१२ | भायखळा जिल्हा कारागृह १ ५०,०००/- ५०,०००/- 
१३ | रत्नागिरी जिल्हा कारागृह | a | 4o,000/- 4o,000/- 
१४ | पैठण खुले कारागृह 2 4o,000/- 9,00,000/- 
१५ | धुळे जिल्हा कारागृह २ ५०,०००/- १,००,०००/- 
१६ | अकोला जिल्हा कारागृह 3 ५०,०००/- १,५०,०००/- 
१७ | भंडारा जिल्हा कारागृह 3 4o,000/- 9,40,000/- 
१८ | चंद्रपूर जिल्हा कारागृह ३ ५०,०००/- १,५०,०००/- 
१९ | यवतमाळ जिल्हा कारागृह ३ ५०,०००/- १,५०,०००/- 
२० | वर्धा जिल्हा कारागृह 3 ५०,०००/- १,५०,०००/- 
२१ | अलिबाग जिल्हा कारागृह १ ५०,०००/- ५०,०००/- 
२२ । सावंतवाडी जिल्हा कारागृह | oa | 4o,000/- 4o,000/- 
२३ | बुलडाणा जिल्हा कारागृह २ ५०,०००/- १,००,०००/- 
२४ | परभणी जिल्हा कारागृह १ ५०,०००/- ५०,०००/- 
२५ | उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह 3 4o,000/- 9,40,000/- 
२६ | नांदेड जिल्हा कारागृह 2 4o,000/- 9,00,000/- 
२७ | सोलापूर जिल्हा कारागृह २ ५०,०००/- १,००,०००/- 
२८ | अहमदनगर जिल्हा कारागृह 1 १_| ५०,०००/- ५०,०००/- 
२९ | सांगली जिल्हा कारागृह २ 4o,000/- । १,००,०००/- 
३० | सातारा जिल्हा कारागृह > 4o,000/- | 4,00,000/- 
३१ | मुंबई महिला कारागृह १ ५०,०००/- ५०,०००/- 
३२ | जळगाव जिल्हा कारागृह २ ५०,०००/- १,००,०००/- 
३३ | बीड जिल्हा कारागृह 2 4o,000/- 9,00,000/- 
३४ | येरवडा खुले जिल्हा कारागृह १ ५०,०००/- ५०,०००/- 
३५ | नाशिक बोस्टल स्कूल २ ५०,०००/- १,००,०००/- 
एकुण २७५ 9,3,40,000/- 


२. शासन निर्णय fad विभाग क्र. विअप्र १०.०८/ प्र.क्र. W0/ २००८/ विनियम, दिनांक १५ मे, २००९ 
व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-२, अनु. ४ नियम क्र. ७ मधील स्तंभ 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. ८६/ तुरुंग-२ 


६ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन हा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सन २०१३-१४ मध्ये राज्य योजनांतर्गत योजनाच्या रुपये १५०.०० लक्ष इतक्या मंजूर निधीच्या 
Lo टक्के म्हणजे रुपये १२०.०० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या मर्यादेत मोबाईल जामर विहित पध्दतीने (ई- 
टेंडर किंवा दरकरार) खरेदीवरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी बी-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष, २०५६, तुरुंग (००) ०१८, तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे (२०५६ ०२२२) 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री या GERMS उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतुन भागविण्यात 
यावा. 


४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अंदाज २०.१३/ प्र.क्र. ८५/ २०१३/ अर्थ-३, दि. २५.४.२०१३ 
सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातीळ अ.क्र. ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीत बदल होत 
नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची मान्यता घेण्याची 
आव्यकता नाही. राज्यातील कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्याकरीता SPT उपकरण 
संच खरेदी करण्यासाठी सन २०१३-१४ मध्ये राज्य योजनांतर्गत योजनाच्या रुपये १५०.०० लक्ष इतक्या 
मंजूर निधीच्या ८० टक्के म्हणजे रुपये १,२०,००,०००/- (अक्षरी एक कोटी वीस लक्ष फक्त) इतक्या 
रक्कमेच्या मर्यादेत मोबाईल जामर विहित पध्दतीने (ई-टेंडर किंवा दरकरार) खरेदीस शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३१५१३५९३१४९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by Bhairawnath 
B h h Bhalchandra Parkhi 
7} a | raw n at 7} DN: CN = Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


Bhalchandra  manarastra, o- 


GOVERNMENT OF 
1 MAHARASHTRA, OU = HOME 
P a rkh | Date: 2014.03.15 16:24:13 +05'30' 


भै. भा. पारखी 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रत, 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. ८६/ तुरुंग-२ 


सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य, 

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मुख्यसचिव, 

अपर मुख्य सचिव, (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, मुंबई, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-५, 

कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


